ज्येष्ठता सूची 

सहायक संचालक  'माहिती)/माहिती 
अधिकारी/अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाड़ाने, 
गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१.१.२०१७ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९५/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/का.१२, 
दि.२१.१०.२०११ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.८०/३४-अ, . 
दि. २८.११.२०१६ 


शासन परिपत्रक :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीलळ सहायक संचालक '(माहिती)/माहिती 
अधिकारी/अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, गट-ब या संवर्गाची दि.१.१.२०१६ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर संवर्गात दि. १.१.२०१६ ते 
दि. ३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन दि. १.१.२०१७ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून सदर 
ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठता सूची ही सहायक संचालक (माहिती)/माहिती अधिकारी/अधिपरिक्षक, पुस्तके व 
प्रकाशने, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची असल्याने दि.३१.१२.२०१६ पर्यंत 
सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळण्यात 
आली आहेत. 


४. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 
सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप 
दि. १०.०२.२०१९ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून महासंचालनालयाच्या 
अभिप्रायांसह दि. २०.०२.२०१९ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या 
आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अज्ञा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. दि. २०.२.२०१९ पर्यंत कोणतेही 
आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूच्या अंतिम 
करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९५/३४-अ 


५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व या 
सवंर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥8॥95॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१२२३३५४७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Ra aa) ki Sa n Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e6 13 


N a fa ya n fa (0 M 1 Sa | e 209e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao 


Musale 
Date: 2019.01.25 12:33:25 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (माहिती)/माहिती अधिकारी/अधिपरीक्षक, पुस्तके व wpa, 


गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१७ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्‍तीचामार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवा/पदोन्नती) दिनांक/ दिनांक 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 

| २ ३ 8 4 ६ 9 ८ : 

ba श्री. रविद्र देवराम ठाकूर अ.ज. २०.१०.१९७३ | १.७.२००६ सरळसेवा १.७७.२००६ | 39.90.2039 | परिवीक्षाधीन 

२ _ श्री. किरण रामकृष्ण वाघ अ.ज. १५.११.१९७३ | १.७.२००६ सरळसेवा १.७.२००६ । 30.99.2039 | परिवीक्षाधीन 

३ | श्री. केशव प.करंदीकर खुला २६.१२.१९७५ | ३१.८.२००९ सरळसेवा ३१.८.२००९ | ३१.१२.२०३३ शिक 

४ | ait, हर्षवर्धन पवार इमाव २४.५.१९७७ । ३१.८.२००९ सरळसेवा ३१.८.२००९ । ३१.५.२०३५ > | 

५ श्री. मुकुंद म.चिलवंत विमाप्र २५.१२.१९८२ । ३१.८.२००९ सरळसेवा ३१.८.२००९ | ३१.१२.२०४० शकी 

६ । श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा खुला १९.५.१९६७ । ३१.८.२००९ सरळसेवा ३१.८.२००९ | ३१.५.२०२५ aa 

७ | at. वि. मु. बोडके FAS) | २८.१२.१९७१ | ५.१२.२००९ पदौोन्नती ५.१२.२००९ | ३१.१२.२०२९ na 

८ _ श्री. प्र.आ. सातपुते अ.जा. १.६.१९७७ । १०.२.२०१० सरळसेवा १०.२.२०१० । ३१.५.२०३५ ar 

९ श्री. मि. म. दुसाने इमाव २९.१.१९७२ | १०.२.२०१० सरळसेवा १०.२.२०१० | ३१.१.२०३० a 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९७/३४-अ 


२१.१०.२०१० पदोन्नती 


ia श्री. स. रा. माने खुला ४.४.१९६१ 29.90.2090 | ३०.४.२०१९ Le 
षि श्रीमती क्रि. अ. लाला खुला ७.९.१९६४ । २१.१०.२०१० पदौन्नती २१.१०.२०१० | ३०.९.२०२२ ae 
१२ | श्रीमती सु. नि. भोर खुला ८.३.१९५९ । २१.१०.२०१० पदीन्नती २१.१०.२०१० । ३१.३.२०१७ | 
१३ | श्रीमती सं. द. बीडकर खुला १४.९.१९८० । २०.४.२०११ सरळसेवा २०.४.२०११ | ३०.९.२०३८ | 
१४ | ail. नि. क. तोडकर खुला १८.९.१९७७ | १३.४.२०११ सरळसेवा १३.४.२०११ । ३०.९.२०३५ ae 
१५ | श्रीमती काशिबाई श्री. थोरात खुला २.३.१९८२ ११.४.२०११ सरळसेवा ११.४.२०११ | ३१.३.२०४० =| 
१६ श्री.मं.बा. वरकड इ.मा.व. ५.४.१९७७ | २३.४.२०११ सरळसेवा २३.४.२०११ । ३०.४.२०३५ | 
१७ | श्रीमती शो. प्र. वाघ-दांदळे इ.मा.व. १२.९.१९८१ | २४.३.२०११ सरळसेवा २४.३.२०११ | ३०.९.२०३९ aa 
१८ | att. रा. का. येसनकर अ.जा. ९.५.१९७६ | १३.४.२०११ सरळसेवा १३.४.२०११ । ३१.५.२०३४ ae 
१९ | att. द. सु. कोकरे भ.ज. (क) १५.२.१९७३ । २९.१२.२०११ पदोन्नती २९.१२.२०११ । २८.२.२०३१ शिधा 
Qo. | श्री.रा. हि. धोत्रे वि.जा. (अ) १.६.१९६८ । २९.१२.२०११ पदोन्नती २९.१२.२०११ | ३१.५.२०२६ 11 | 
२१ श्री. वि. का. काकडे अ.जा. २८.५.१९६० । ९.९.२०१४ पदीन्नती ९.९.२०१४ | ३१.५.२०१८ aa 
२२ श्री. नि. अ. शिदे खुला १९.३.१९५९ । ९.९.२०१४ पदौन्नती ९.९.२०१४ | ३१.३.२०१७ i | 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९७/३४-अ 


23. | श्री. ज. नि. पाटील खुला १.५.१९६१ ९.९.२०१४ पदोन्नती ९.९.२०१४ ३०.४.२०१९ शिळी 
२४ | ait. ब्रिजकिशोर छ. झंवर खुला २४.७.१९७० | १३.७.२०१५ पदौन्नती १३.७.२०१५ । ३१.७.२०२२ aa 
२५ | stadt सुनिता कुपेरकर खुला ३०.११.१९६० | १३.७.२०१५ पदौोन्नती १३.७.२०१५ । ३०.११.२०१८ 1? | 
२६ | ait. प्रमोद सुभाष धोंगडे खुला २.६.१९७६ । १३.७.२०१५ पदौन्नती १३.७.२०१५ । ३०.६.२०३४ | 
२७ | a. नंदकुमार बलभिम वाघमारे अ.जा. १.४.१९७७ । १३.७.२०१५ पदौोन्नती १३.७.२०१५ । ३१.३.२०३५ i | 
२८ | श्रीमती वंदना थोरात अ.जा. ४.४.१९८० । १३.७.२०१५ पदौन्नती १३.७.२०१५ । ३०.४.२०३८ aa 
२९ | atl. SERDAR नामदेव कांबळे अ.जा. २१.७.१९८३ | १३.७.२०१५ पदोन्नती १३.७.२०१५ । ३१.७.२०४१ | 
३० | श्रीमती अंजू यादवराव कांबळे अ.जा. २५.२.१९८० । १३.७.२०१५ पदीन्नती १३.७.२०१५ । २८.२.२०३८ | 

अ.ज. - अनुसूचित जमाती 

खुला - सर्वसाधारण 

इमाव - इतर मागासवर्ग 

विमाप्र - विशेष मागास प्रवर्ग 

भ.ज. - भटक्या जमाती 

अ.जा. - अनुसूचित जाती 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


